राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियान (NMSA) 
अंतर्गत कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) 
कार्यक्रमाच्या सन २०१९-२० च्या वार्षिक 
कृती आराखडयास (रु.४३३३.३३ लक्ष 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-४४१९/प्र.क्र. ६३/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: ३१ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ: 
१. केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.inal सांकेतिक स्थळावर निर्गमित केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत शोती 
अभियानाच्या मार्गदर्शक सुचना. 
२. शासन निर्णय क्रमांक ०३१७/प्र.क्र.१८/राकृवियो कक्ष, दिनांक १३.०४.२०१७ 
. केंद्र शासनाचे पत्र क्र. २-१/२०१८-३5-॥, दिनांक २.०५, २०१९ 
४. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआआ-२०१९/कोक्षेवि/वाकृअ/प्र.क्र.१०/१३९/रासक, दिनांक २०.०८.२०१९ 


प्रस्तावना 

राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास [Rain fed Area Development (RAD)] 
योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत असून त्याकरिता केंद्र व राज्य हिऱ्याचे अनुदानाचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. 
राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत (NMSA) कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमांची अंमलबजावणी सन २०१९- 
२० मध्ये करण्यासाठी केंद्र शासन स्तरावरील Project Sanctioning Committee ची बैठक दिनांक ६.०८.२०१९ 
रोजी आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीत केंद्र शासनाच्या दिनांक २.०५.२०१९ च्या पत्राद्वारे सन २०१९- 
२० साठी महाराष्ट्र राज्याकरिता कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी केंद्र हिऱ्यापोटी केलेली रु.२६००.०० लक्ष 
तरतूद व त्यासाठीचा पूरक राज्य हिस्सा रु.१७३३.३३ लक्ष याप्रमाणे एकूण रु.४३३३.३३ लक्ष तरतूद विचारात घेऊन 
सन २०१९-२० साठीच्या वार्षिक कृती आराखडयास मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान 
(NMSA) अंतर्गत कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमाच्या सन २०१९-२० च्या वार्षिक कृती आराखडयास 
(रु.४३३३.३३ लक्ष) प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासन स्तरावरील Project Sanctioning Committee च्या दिनांक ६.०८.२०१९ रोजीच्या बैठकीत केंद्र 
शासनाच्या दिनांक २.०५.२०१९ च्या पत्राद्वारे सन २०१९-२० साठी महाराष्ट्र राज्याकरिता कोरडवाहू क्षेत्र विकास 
कार्यक्रमासाठी केंद्र हिऊ्यापोटी केलेली रु.२६००.०० लक्ष तरतूद व त्यासाठीचा पूरक राज्य हिस्सा रु.१७३३.३३ लक्ष 
याप्रमाणे एकूण रु.४३३३.३३ लक्ष तरतूद विचारात घेऊन सन २०१९-२० साठीच्या वार्षिक कृती आराखडयास मान्यता 
दिली आहे. त्यानुषंगाने राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान (NMSA) अंतर्गत कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमाच्या 
सन २०१९-२० च्या वार्षिक कृती आराखडयास (रु.४३३३.३३ लक्ष) प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-४४१९/प्र.क्र. ६३/८-ओ 


प्रत, 


०८-५७ A -5 


qo, 
99. 
१२. 
93. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 
4. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०८३११७११५९०४०१ असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Bh Digitally signed by Bharati Dinesh Dh 
ala | DN: c=IN, ४ ‘t Of Maharashtra, ou=Agricult 
d ADF Department, postalCode=400032, st=Maharash' 
क क 2.5.4.20: 65e55bc2f86ec37c6f25 108b6605bc20e7 1b4742 
dd20d7e8f5e14cda6a2a7F, Bhar 
Dinesh Dhuri काडा 
(भारती दि. धुरी) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


आयुक्त (कृषि),कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि उद्योग विकास महामंडळ, अंधेरी,मुंबई. 
जिल्हाधिकारी (सर्व) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व जिल्हा परिषदा) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा,पुणे 

सर्व संचालक, कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

व्यवस्थापकीय संचालक, जिल्हा अग्रणी बँक (बॅक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल ,पुणे) 
सर्व कृषि विकास अधिकारी/सर्व उपविभागीय कृषि अधिकारी/सर्व तालुका कृषि अधिकारी/सर्व मंडळ 
कृषि अधिकारी 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 
संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

संचालक, SA व कोषागार, मुंबई 

सहायक संचालक(लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई, वाशी 

उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा,कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 
उप संचालक, लेखा व कोषागारे कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 
सर्व कार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 
वित्त विभाग (का. व्यय-१/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई 

निवडनस्ती ८-ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


